अपर पोलीस आयुक्‍त, पोळीस दळणवळण व माहिती 
तंत्रज्ञान, मुंबई यांना "प्रादेशिक विभाग प्रमुख" व 
पोलीस उप आयुक्‍त, पोळीस दळणवळण व माहिती 
तंत्रज्ञान, दक्षिण विभाग, मुंबई यांना "कार्यालय प्रमुख" 
म्हणून घोषित करणे तसेच शासन निर्णय, गृह विभाग, 
दि.१५.०७.२००० मध्ये अंशत: सुधारणा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस-३३६२४/प्र.क्र.०१/६-७२५५७१/पोल-३ 
गृह विभाग, दुसरा मजला, मुख्य इमारत, 
मादाम काम मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०२ एप्रिल, २०२४. 


संदर्भ :- 
१) पोलीस सह (प्रशासन) आयुक्त, बृहन्मुंबई यांचे पत्र क्र.पोअ/कक्ष-२(७)/रवका/दिबामा/१९५/ 
2023, दि.१७.११.२०२३. 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२, 
दि.१७/४/२०१५. 
३)शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.पीडब्लुएस-०५१९/प्र.क्र.३५१/पोल-४, दि.२८.०३.२०२२. 
४)शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.एमआयएस-०७००/१२४८/प्र.क्र.२५/पोल-३, दि.१५.०७.२०००. 


प्रस्तावना :- 


पोळीस सह आयुक्त (प्रशासन), बृहन्मुंबई यांनी उपरोक्त संदर्भ क्र.१ येथील 
दिनांक १७/११/२०२३ रोजीच्या पत्राव्दारे अपर पोळीस आयुक्‍त, पोलीस दळणवळण व माहिती 
तंत्रज्ञान, मुंबई यांना "प्रादेशिक विभाग प्रमुख" व पोलीस उप आयुक्‍त, पोलीस दळणवळण व माहिती 
तंत्रज्ञान, दक्षिण विभाग, मुंबई या पदास "कार्यालय प्रमुख" म्हणून घोषित करणे व संदर्भाधीन क्र.४ च्या 
शासन निर्णयात "आहरण व संवितरण अधिकारी तथा प्रशासकीय अधिकारी" यांच्या कार्यालयाच्या 
नावात अंशत: बदल करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यानुषंगाने या संदर्भात शासनाने 
पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय:- 


अपर पोलीस आयुक्‍त, पोलीस दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान, मुंबई यांना "प्रादेशिक विभाग 
प्रमुख" व USN उप आयुक्‍त, पोळीस दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान, दक्षिण विभाग, मुंबई यांना 
"कार्यालय प्रमुख" म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस-३३६२४/प्र.क्र.०१/₹-७२५५७१/पोल-३ 


२. बिनतारी संदेश विभागाचे नाव उक्त संदर्भाधीन क्र.३ च्या दि.२८.०३.२०२२ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये बदलण्यात आल्याने, उक्त संदर्भाधीन क्र.४ चा, शासन निर्णय, गृह विभाग, दि.१५.०७.२००० 
ae अ.क्र.१२ येथील पद "आहरण व संवितरण अधिकारी तथा प्रशासकीय अधिकारी" व 
कार्यालय "अपर पोळीस आयुक्‍त, पोलीस दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान, मुंबई" असे सुधारित 
करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


3. प्रस्तुत शासन निर्णय हा वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम,भाग-२, 
दि.१७.०४.२०१५ मधील तरतूदीनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०४०२१७०००५३७२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


RUPALI SANJOG 
KABARE 


(रुपाली कबरे) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 
प्रत, 


१.पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२.पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

३. अपर पोलीस आयुक्‍त, पोळीस दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान व परिवहन विभाग, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

७. कक्ष अधिकारी, व्यय-७/वित्तीय सुधारणा-१, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. अर्थ शाखा, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९.सह सचिव(पोल ३),गृह विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

१०.निवड नस्ती, पोल-३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


